जिल्हा वार्षिक योजना(सर्वसाधारण)- 
सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ७३/अर्थसंकल्प, 
गोपालदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नविन मंत्रालय 
मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०२४ 


वाचा : - 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थस-२०१६/प्र.क्र. 
१५८/अर्थसंकल्प, दि. २८ सप्टेंबर, २०१६ 
२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र. ७३/अर्थसंकल्प 
दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ 
3) आरोग्य सेवा आयुक्तालयाचे पत्र क्र. आसेआ/कक्ष-३/टे-४/तांत्रिक 
मान्यता/२०२३, दि. ०५ ऑक्टोबर, 2023 
प्रस्तावना - 
वाचा क्र. २ येथील दि.०९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय कार्यालयांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा वार्षिक 
योजना(सर्वसाधारण) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 
२. वाचा क्र. 3 येथील दि. ०५ ऑक्टोबर, २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये आरोग्य सेवा 
आयुक्तालयाने दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये काही सुधारणा करावयाचे 
प्रस्तावित केळे आहे. त्यानुसार वाचा क्र.२ येथील दि.०९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


आरोग्य सेवा आयुक्तांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन दि. दि.०९ नोव्हेंबर २०२१ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत:- 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ७३/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन त्याऐवजी सुधारीत मुद्दा 
निर्णयामधील मुद्दा 
| दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन | AN इडीएल/एससीएल/एसडीएल 


निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट अ मधील मुद्दा क्र.११-: 


योजनांवरील खर्चास तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार 
सा.आ.वि. शासन निर्णय दि. २८.०९.२०१६ अन्वये 
उपसंचालक आरोग्य सेवा, (परिमंडळे) यांना असतील. 
तथापि, या शासन निर्णयात अंतर्भूत नसलेले लेखाशीर्ष, 
नाविन्यपूर्ण योजना यांच्या प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या 
कार्यालयाकडून घेण्यात यावी. 


यादीतील औषधी व कंझ्युमेबल्स यांची तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करण्याचे अधिकार उपसंचालक 
आरोग्य सेवा, (परिमंडळे) यांना असतील. 
(ब इडीएल/एससीएल/एसडीएल 
यादीव्यतिरिक्त औषधी व कंझ्युमेबल्स यांची 
तांत्रिक मान्यता/ खरेदी जिल्हा 
शल्यचिकीत्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांचे स्तरावर करण्यात येऊ 
नये. 
(क) जिल्हा शल्यचिकित्सक, यांचेकडील 
उपकरणे, यंत्रसामुग्री व साहित्य सामुग्री 
याकरिता तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार 
संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा(परिमंडळे) 
यांना असतील. 
(ड) जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा आरोग्य 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडील 
साहित्य 
आदिवासी 


योजना/उपयोजना व इतर सवी या बाबींची 


उपकरणे, यंत्रसामुग्री व 


सामुग्री सर्वसाधारण, 
तांत्रिक मान्यता देण्याचे अधिकार उपसंचालक 
आरोग्य सेवा (परिमंडळे) यांना असतील. 

(3) नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत जिल्हा 


परिषदेकडील अनुदानाचे प्रस्तावास तांत्रिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ७३/अर्थसंकल्प 


अ.क्र. 


दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन 


निर्णयामधील मुद्दा 


coal Gants Fat 


मान्यता देण्याचे अधिकार व जिल्हा 
शल्यचिकित्सक, यांच्याकडीळ प्रस्तावास 
तांत्रिक मान्यता देण्याचे असे दोन्ही प्रकारचे 
अधिकार संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा, 
(परिमंडळे) यांना असतील. 

तथापि, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र. 
७३/अर्थसंकल्प दि. ०९ नोव्हेंबर, २०२१ या 
शासन निर्णयात अंतर्भूत नसलेले 
लेखाशीर्ष/नाविन्यपूर्ण योजना यांच्या 
प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता आयुक्‍त आरोग्य 
सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांच्या 


कार्यालयाकडून घेण्यात यावी. 


३. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३०१५०९२५५६१७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. 


२. मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 


Digitally signed by VIKAS TULSHIRAM KADAM 
V | KA 5 DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9869ec61¢857e78e82b7a 1 9b04c6d22f8ef 


ग U L S H | RA M 1b8dbc9b1 9d45ef776d80ef148059, 
postalCode=400032, st=Maharashti 


ra, 
serialNumber=406CB152E109154A7466CO050F88E 


5A437E17838973824687653A5E8D144B72B, 
KA D ) A M cn=VIKAS TULSHIRAM KADAM 


Date: 2024.01.30 15:51:40 +05'30' 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ७३/अर्थसंकल्प 

३. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा 
आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), AERTS - 9 / 2, मुंबई / नागपूर. 

५. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ. व प्रशासन), पुणे. 

१०. सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिमंडळे) 

११. सर्व जिल्हा डाल्य चिकीत्सक, जिल्हा रुग्णालय. 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१३. अवर सचिव (आरोग्य-८), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


